शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
सातारा या संस्थेचे “छत्रपती संभाजी महाराज 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
सातारा” असे नामाधिकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. ११९/ प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग 
नविन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०९ ऑगस्ट २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांकः एमईडी- 
२०१०/प्र.क्र.9६/२०१०/शिक्षण-१, दिनांक 39.09.2092. 


प्रस्तावना :- 

विभागाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक ३१.०१.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सातारा येथे 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित yoo रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर संस्थेचे नामाधिकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा या संस्थेचे “छत्रपती संभाजी महाराज 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा” असे नामाधिकरण करण्यात येत आहे. 
त्यानुषगांने आवश्‍यक ती कार्यवाही आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय मुंबई यांनी 
करावी. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202308091000299713 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRAKASH __ अणे 


2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758 
d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dc1 
stalCode=400032, st=Maharashtra, 


SURWASE Sees" 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाळ सचिवालय, राज भवन,वाळकेश्वर मार्ग, मलबार 
हिल, मुंबई- ४०० ०३५ 


ae निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२२३/प्र.क्र.११९/प्रशा-२, दिनांक ०९ ऑगस्ट 2023. 


२ 


. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 


मा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
. मा. मंत्री (वे.शि.) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई ४०००२१. 


. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई ४०००२१. 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


. सविव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


axe) 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई.. 


१२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१३. संचालक, आयुष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१५. विभागीय आयुक्त, पुणे 

१६. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

qo. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सर्वी, वैद्यकीय शिक्षण व 


औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, महाराष्ट्र 

१९. अधिष्ठाता / अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा. 
२०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. निवडनस्ती (प्रशासन-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


